उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई या पदावर करार 
पध्दतीने केलेल्या नेमणूकीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. ३६/सेवा-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ४ जून, २०२१ 


'वाचा :-१. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, 
दिनांक ०९/०७/१९९६, 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/८०/रस्ते-८, 
दिनांक २१/०४/१९९९, 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/८०(१)/रस्ते-८, 
दिनांक 08/02/2000, 
४. सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दिनांक १७/१२/२०१६, 
५. सामान्य प्रशासन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दिनांक २१/०२/२०१८, 
६. शासनाचे समक्रमांकाचे दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८, दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९, दि. २८ 
फेब्रुवारी, २०२० व दि. २८ मे, २०२० रोजीचे आदेश. 


AIR Bear :- 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना जुले, १९९६ मध्ये करण्यात आली 
आहे व दिनांक २९/११/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाची उद्दिष्टे, रचना व 
उत्पन्नाची प्रमुख साधने या बाबत पुनर्विचार करण्यात आला. त्यानुसार महामंडळाच्या 
संचालक मंडळाच्या रचनेत सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर संदर्भ क्र. २ व ३ नुसार 
अनुक्रमे दि. २१/०४/१९९९ व दि. ०९/०२/२००० च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाच्या 
संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आळी आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शासन 
सेवेतील किंवा सेवानिवृत्त सचिव किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी यांची महामंडळाचे 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर नियुक्‍ती करण्याची तरतूद आहे. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६ यास काढण्यात 
आलेल्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर, 
२०१६ मधीळ तरतूदी अशा प्रकारच्या महामंडळावर शासकीय / निमशासकीय सेवानिवृत्त 
अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत लागू राहणार नाही, असे 
स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णयातील तरतुदी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या पदावरील नियुक्‍तीस लागू नाहीत. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. ३६/सेवा-१ 


२. यास्तव प्रथमत: शासन आदेशा समक्रमांक दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये उपाध्यक्ष व 
व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर श्री. राधेश्‍्याम मोपळवार (भाप्रसे)(सेवा निवृत्त) यांची एक 
वर्षाच्या कालावधीकरिता करार पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली 
होती. त्यानंतर शासन आदेशा समक्रमांक दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये सदर करार 
पध्दतीने नियुक्‍तीस एक वर्षासाठी, शासन आदेशा दि. २८ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये तीन 
महिन्यांसाठी व शासन sear दि. २८ मे, २०२० अन्वये एक वर्षासाठी (दि. ३१ मे, २०२१ 
पर्यंत) मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती. 
३. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे 
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आलेले असल्याने सदर प्रकल्प पूर्ण 
करण्याची बाब विचारात घेवून श्री. राधेश्याम मोपलवार यांच्या करार पध्दतीने नियुक्‍तीस 
पुढील सहा महिन्याच्या कालावधीकरिता (दि. ३० नोव्हेंबर, २०२१ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. श्री. राधेश्याम मोपलवार यांच्या करार पध्दतीने नियुक्तीच्या अनुषंगाने अटी व शर्ती, 
त्यांना देय असलेले वेतन व भत्ते (मासिक पारिश्रमिक) तसेच त्यांचे प्रशासकीय व वित्तीय 
अधिकार निश्चित करणे या बाबतची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दि. १७/१२/२०१६ व शासन शुध्दीपत्रक दि. २१/०२/२०१८ 
मधील तरतूदीनुसार करण्यात येईल. तसेच शासन आदेशा क्र. संकीर्ण १९१८/ प्र.क्र.१३०/ 
प्रशा-२, दि. १ ऑगस्ट, २०१८ अन्वये विहित केलेल्या अटी-शर्ती कायम राहतील. 
uy, सदर BRA आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/७/.॥89॥0१/७59॥॥9.90९.॥ या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०६०४११५४०४०७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igned by ULHAS PRALHADRAO DEBADWAR 


P R D R DN: c=IN, o=Governmen’ f Maharashtra, ou=Public Works 

ULHAS PRALHADRAO cersrment postatCode-10003, s-Mahorast 
2.5.4.20=387630280240fd415¢967 3b06bff8c954féaSaafSa7 

D E B A DWA R db457894443b0a88e6be6, cn=ULHAS PRALHADRAO 
DEBADWAR 


Date: 2021.06.04 12:03:46 +05'30' 


(उ. प्र. देबडवार ) 
सचिव (रस्ते), महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. श्री. राधेश्याम मोपळलवार, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. ३६/सेवा-१ 


८. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


qo, 
११३ 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९» 
२०. 


मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव, कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०), सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


